मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई या 
कार्यालयातील प्रबंधक व अतिरिक्त प्रबंधक 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एमसीटी-२०१६/प्र.क्र.११४/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१.४.२०१७ 


शासन आदेशा :- 


मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई या कार्यालयातील शिरस्तेदार/सहाय्यक 


प्रबंधक/अधीक्षक या संवर्गातील खालील कर्मचारी यांना गट-ब मधील प्रबंधक व अतिरिक्त प्रबंधक या 


संवर्गातील ( वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४६०० या एकाकी रिक्‍त पदांवर आदेशाच्या 


दिनांकापासून तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे व त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 


नावासमोर दर्ठविण्यात आलेल्या कार्यालयातील रिक्‍त पदी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव Gelade पदस्थापनेचे ठिकाण 
| श्री. व्हि. डी. भारती । मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
प्रबंधक या रिक्‍त पदी 
Q श्री. ए.के. गायकवाड | मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
अतिरिक्त प्रबंधक या रिक्‍त पदी 


२. सदरहू पदोन्नती खाळील अटी/शतींच्या अधीन देण्यात येत आहे. 


अ) उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 

ब) प्रमाणित करण्यात येते की, उपरोक्त नमूद पदोन्नती ही प्रबंधक व अतिरिक्त प्रबंधक या 
पदाच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार करण्यात आलेली आहे. 

क) प्रबंधक व अतिरिक्त प्रबंधक हे स्वतंत्र संवर्ग असल्याने त्यांचे स्वतंत्र सेवाप्रवेश नियम तयार 

करण्याच्या अधीन पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
ड) संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी वरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. 
इ) संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


DIRT आदेडा क्रमांकः एमसीटी-२०१६/प्र.क्र.११४/परिवहन-५ 


३. 


ई) आदेशा प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥0॥95॥[॥9.90/.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०१७०४२११६४३०५२६२९ असा आहे. हा ACT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


Wa: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 

Ka d a mM D a tta t fa y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1 bbc1 5b7 1aa23bf3ffa4e468df7492703428 
e9ad65c6cd79299927331e6f, cn=Kadam Dattatray 


Hanmant seas 


Date: 2017.04.21 16:44:37 +05'30' 


(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 


. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

. अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई 

. पीठासन अधिकारी, राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, ठाणे / पुणे / नागपूर 

९. 


संबंधित प्रबंधक व अतिरिक्त प्रबंधक व्दारा अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई 


१०. निवड नस्ती- परिवहन-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


